विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत - 
श्रीमती एस.एस.पांडे, feats लेखापरिक्षक 
वर्ग-१ सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४८/५स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक :- २६ मे, २०२३ 
शासन आदेशा- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 

विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), ४ (३), ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सहकार 
खात्यातील खाली नमूद केलेल्या विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्यानुसार बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
शि श्रीमती एस.एस.पांडे | जिल्हा fears लेखापरिक्षक वर्ग-१ | fears लेखापरिक्षक वर्ग-१ 
सहकारी संस्था, अमरावती सहकारी संस्था (साखर), 
अमरावती या रिक्‍त पदावर 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ 
अधिका-याकडे सोपवून पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्त 
व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी सदरचे sear तात्काळ अंमलात येतील 
याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 


छ. सदर शासन आदेडशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०५२६२१२७१८८२०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL JAYRAM 
CHAUDHRY 


(अनिल चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन आदेश क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४८/५स 


३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, TAM संचालनालय, नागपूर. 

५. संबंधित विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण) व संबधित जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. श्रीमती एस.एस.पांडे, जिल्हा विशोष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था, अमरावती. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१०.मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११.मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१२.मा.सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१३.निवड नस्ती (कार्यासन-५-सो. 


eon oe टक 


पृष्ठ २ पैकी २ 


